नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१० जुले, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र./का.५/साबांप्राविना/रस्ते दर्जोन्नत/ता.येवळा, जि.नाशिक/११३३/२०१९ 
दि.१८/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी 
संदर्भाधिन पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ता दर्जोनत्नरत करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून Salad करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9३/नियोजन-२ 


दर्जीन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक करावया  दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 

१. गोपाळवाडी (प्र.रा.मा.८) । इजिमा क्रमांक- | ०/००ते २५/४००| २५.४०० | प्रमुख जिल्हा 
अनकुटे धामोडे रा.मा.२५ । १९९ २५.४०० कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१५९ 
ते मातुलठाणा सायगांव 
अंगुलगांव ते प्रजिमा ७८ 
रस्ता. 

२. | प्रजिमा ७५ उंदीरवाडी  । इजिमा क्रमांक - | ०/००ते 93/400 | २५.७०० | प्रमुख जिल्हा 
कोटमगांव नगसुल २३ 93.400 कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१६० 
कोळगाव ममदापुर इजिमा क्रमांक - | ०/००ते १२/२०० 
प्रजिमा ७६ रस्ता. २१ १२.२०० कि.मी. 

३. | मातुलटाण धामणगांव ग्रामा क्रमांक- |।०/०० ते ४/०० | १५.०० | प्रमुख जिल्हा 
अंदरसुल ITE ते प्रजिमा | २०८ ४.०० कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१६१ 
८० इजिमा क्रमांक - | ०/०० ते ११/०० 

२४ ११.०० कि.मी. 

४. | प्रजिमा ७९ येवला गणेडा । ग्रामा क्रमांक- | ०/०० ते २/९०० | १४.६०० | प्रमुख जिल्हा 
(सुकी) हडपसावरगांव २१ २.९०० कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१६२ 
जायदरे प्रजिमा ७० ग्रामा क्रमांक- | ०/००ते ११/७०० 

१९८ ११.७०० कि.मी. 
एकूण ८०.(७०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८०.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३८९७.९१०--८०.७००) म्हणजेच ३९७८.६१ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ६२.१०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (२१९६.६८०-६२.१००) म्हणजेच 
२१३४.५८ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८.६०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१०६२३.३५ - १८.६००) म्हणजेच १०६०४.७५ कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9३/नियोजन-२ 


तसेच उपरोक्त रस्त्यांवर प्रधानमंत्री ग्रामसडक/ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व 
इतर योजनेतुन ज्या लांबीत काम पूर्ण झालेले किंवा प्रस्तावित असेल अथवा झालेल्या 
कामाचा दोष दायित्व कालावधी शिल्लक असेल असे कोणतेही कामे अथवा अर्थसंकल्पीय 
कामे इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत व सदर 
रस्त्याकरिता नव्याने भूसंपादन करण्यात येणार नाही. या अटी ails अधिन राहुन रस्ते 
दर्जोन्नती करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१११३०६५०८११८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


p fa S h a nt ou=Public Works Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143 


Vi Nn aya kra (0 p ati | e814db5f8c505422af66a5628314537e, 


cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.07.11 13:16:30 +05'30" 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (पूर्व) नाशिक. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


